महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- बीजीएम १०.१९/(१११/२०१९)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - dobudget.lwrd@maharashtra .gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चोक 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०१९ 
ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ - शासन परिपत्रक क्र. SAA १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 
१. अधीक्षक अभियंता बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ 
२. अधिक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे 
३. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
४.अधिक्षक अभियंता भिमा कालवा मंडळ सोलापूर 
५. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
६. गुणनियंत्रक मंडळ, पुणे 
७. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे 
८. अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 
९. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 
१०. अधिक्षक अभियंता ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
११. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
१२. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपुर 
१३. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
१४. अधीक्षक अभियंता नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
१५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण सोलापूर 
१६. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
१७. अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती 
१८. अधिक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 
अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यता आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय 
भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीएम १०.१९/(१११/२०१९)/अर्थ-१ 


मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ७ प्रमाणे एकूण रू. १८,८७,६८२/- (रक्‍कम रू. अठरा लक्ष, 
सत्याऐंशी हजार, सहाठो ब्याऐंशी फक्त) इतका निघी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३०.०९.२०१९ 
पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून 
त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - Foard निष्पत्ती दर्शाविणारे प्रमाणपत्र (रिकस्निलिओडान स्टेटमेंट) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८१३१४४११३२८२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपला 
by 
Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 
DN: c=II ment Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Departms Co -400032, st=Mal hi 


\de=: 32, harashtra, 
2.54.20: [26ac53da8a20dab1e924c7b422c7000cf345d3ffe590e02 


3fa4cael त, 


serialNumber=4d2b089896597 139348b165010a1a897e0fe12960037e 
h a n a [| 28eb35541425e312388, cn=Rode Pralhad Shankar 


Date: 2019.08.13 14:48:29 +05'30' 


(प्रल्हाद रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - विवरणपत्र अ व ब 
We - 9) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1००१४ । अधीक्षक अभियंता बीड |. देविदास कार्यकारी ।बीआर/बीएन- 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, |संभाजी शिंदे अभियंता 
बीड 


ee a es 


2# | 100१७ अधिक्षक अभियंता, . प्रल्हाद कालवा पी डब्ल्यू / एम ।१६१२१ 
कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे|कारभारी आठरे निरीक्षक [Ta ६९०७१ 


a a 


1००१९ अधिक्षक मच्छिद्र जिकउसिवि-५२|६०००० 
अभियंता,सातारा ।गोविंद शिंदे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ 
सातारा 


य eee 


8 1००२७ ।अधिक्षक अभियंता, भिमा |e. प्रकाठ एम. ।उपविभागीय |PWMH Wo¥32]g0000 
कालवा मंडळ, सोलापूर |पाटील अभियंता 


फा का कयामत आहय वडा = 


1००३२ | अधिक्षक अभियंता व ।१.के. प्रकारा  ।स्वच्छक ॥2/%॥)/१८५२ |६०००० 
विकास प्राधिकरण, ।|२. प्रकाश मजूर मापावि- ३४२ |६०००० 
क _ ~ aie 


3. सदाशिव मुकादम  ।एमआयडी- |६०००० 
रंगनाथ धुमरे ११६९ 


वड ग्वाड बताया A आहवाल 


& 1००३५ अधीक्षक अभियंता, =f. सदू तुकाराम |शिपाई QCD/32 ६०००० 
गुणनियंत्रक मंडळ, पुणे |भोनकर 


काना धा 


अधीक्षक अभियंता, |।१. कै. संजय मदतनीस ।हॉईस्ट-१७१ 
यांत्रिकी मंडळ, पुणे | weds जाधव 


7 


अधिक्षक अभियंता ।१. कै. तुकाराम ।वाहन चालक |BRBN ४०७०६ |६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, नांदेड |विठ्ठल बसवर 


_ 
3. अशोक चौकीदार 'व्हीपीएचडी |go000 
सखाराम मेंडके एन १०१ 
४. कै. प्रभाकर ।संधाता RBN ५०१०६ |§0000 
पिराजी गजभारे 
1 | | | 
1००४१ अधिक्षक अभियंता व ।१. कै. शिवाजी जापावि /२०० |६०००० 
प्रशासक लाभक्षेत्र ।सटवाजी वाघुंबरे 
विकास प्राधिकरण, बीड 


२. कै. श्रीमंत [ras जापावि-३/७०० |६०००० 
मारोतीराव मुळुक 


जिल a कीत ee ee 


अधिक्षक अभियंता ठाणे ।१.कै. बारकु gat |चौकीदार ।टीएमआयडी- 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे [eat 
२. देविदास हरि ।स्थाअस 


एकुण १२०००० 


अरविंद बिनतारी BRBN ५१७९३ |§0000 
भगवंतराव काळे यंत्रचालक 
कै. न. दे. चव्हाण बिनतारी |BRBN-43009 


ह का का वा मा 


१२ | 1००५७ | अधीक्षक अभियंता, . नामदेव कालवा मजुर |सिआडी-सिएच |६०,००० 
चंद्रपुर पाटबंधारे प्रकल्प |कुकसू भोयर २ 
मंडळ, चंद्रपुर 


१३ | 1००५८ | अधीक्षक अभियंता, पुणे ।के. अनिल कालवा केआयडी/७८ |।६०,००० 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे |मारुती पायगुडे |टपाली 


शिल वाहत वमन मोडन eee 


१४ | 1००५९ |अधीक्षक अभियंता नांदेड (के. नारायण मजुर >॥/७५१ ३९,९१८ 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड |बापुराव कदम 


1011111111 


१५ | joogo अधीक्षक अभियंता व ।के. विठ्ठल Rear |अनुरेखक ।पीडब्लुएमएच - |६०,००० 
प्रशासक लाभक्षेत्र सुरवसे 
विकास प्राधिकरण 
सोलापूर 


| | ft 


१६ | ।0००७६ | अधिक्षक अभियंता व ।१.कै. विजय मुकादम गिपावि/११९६ |६०००० 
प्रशासक लाभक्षेत्र आधार देवरे 
विकास प्राधिकरण, a बापु गिरा (मजूर गिपावि/११३४ |६०००० 
जळगांव मिल 


एला वा यया घा 


१७ 1००९७ अधिक्षक अभियंता भागवत वाहन चालक ।838९/४४५६६ ६०००० 
अमरावती पाटबंधारे ।संतोषराव काकडे 
प्रकल्प मंडळ, अमरावती 


का लाया डया वा 


१८ | 1०१०१ अधिक्षक अभियंता बी.आर.मरापे |मजूर वायआयडी  ।६०००० 
यवतमाळ सिचन मंडळ, ५९८ 
शं नरा | क 


श्रीमती कलावती ।कनिष्ठ BRBN-42330 ६०,००० 
प्रमोद काळे लिपीक 


0077 
जा 


एकुण (सवी १,८८७,६८२ 


Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 


Rode Pralh ad DN: CN = Rode Pralhad Shankar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 


Shan kar Date: 2019.08.13 15:09:27 +05'30" 
(प्रल्हाद रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


टिप :- # AT आदेशातील अनुक्रमांक २ येथील कर्मचाऱ्यांस शासन ज्ञापन दिनांक १२.०९.२००३ च्या आदेशान्वये,अनुक्रमांक 

७ (४) येथील कर्मचाऱ्यास दिनांक २८.०९.२०१८ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये व अनुक्रमांक १० येथील कर्मचाऱ्यांना देखील 

दिनांक १५.०३.२०१९ च्या ज्ञापनान्वये निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु, संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत सदर निधी 
अखर्चित राहीला ब शासनास समर्पित केल्यामुळे या आदेशाव्दारे निधी पुन:श्च उपलब्ध करून देण्यात येत आहे 


